महाराष्ट्र सार्वजनिक बांधकाम नियम 
पुस्तिका १९८४ मधील परिशिष्ठ ४२ 
खालील वित्तीय अधिकारामध्ये सुधारणा 
करण्याबाबत 
महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक बांधकाम विभाग 
शासन परिपत्रक क्र.- विअसु २०१५/प्र.क्र.२१८/इमा २ 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२ 
दिनांक १४/०८/२०१९ 


वाचा :- झासन निर्णय क्र.विअसु २०१५ / प्र.क्र.२१८/ इमारती-२ दि.१६.१२.२०१५ 

प्रस्तावना :- 

सार्वजनिक बांधकाम विभाग व पाटबंधारे विभागाकडे सोपविलेली कामे सुलभ रितीने पार पाडण्यासाठी 
सार्वजनिक बांधकाम विभाग नियमावलीच्या परिशिष्ट- ४२ मध्ये परिशिष्ठ - अ मध्ये दि.१५ डिसेंबर २०१५ 
च्या शासन निर्णयानुसार वित्तीय अधिकारात सुधारणा करण्यात आल्या आहेत. सार्वजनिक बांधकाम 
नियमावलीच्या परिशिष्ठ - ४२ मधील अ.क्र.१९ नुसार निवडक कंत्राटदारांकडून निविदा मागविण्याचा 
अधिकारांतर्गत मुख्य अभियंता स्थापत्य व विद्युत व अधीक्षक अभियंता (स्थापत्य व विद्युत) यांना अनुक्रमे 
रु.२५ लक्ष व रु.१० लक्ष पर्यंतचे अधिकार प्रदान करण्यात आले आहेत. 

सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या क्षेत्रीय अधिकाऱ्यांना आणीबाणीच्या वेळी असे की पूलाचा भराव वाहून 
जाणे, पूर परिस्थितीत वाहतूक सुरळीत करण्यासाठी तात्काळ सुरु करुन पूर्ण करावयाची कामे, 
अतिमहत्त्वाच्या व्यक्तींच्या दौऱ्यासाठी अचानकपणे उद्भवलेली कामे अशावेळी अत्यंत तातडीने कामे हाती 
घेऊन पूर्ण करावी लागतात. कामांसाठी जॉब क्रमांक देण्याचे अधिकार क्षेत्रीय स्तरावर असल्याने या 
कामांसाठी आवश्‍यक जॉब क्रमांक देण्याची कार्यवाही अधीक्षक अभियंता यांनी त्वरीत करावी. 

सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या शासन निर्णय क्रमांक :- सीएटी/२०१७/प्र.क्र.०८/ इमा- २ 
दि.२७/०९/२०१८ नुसार रु.३ लक्ष किंमतीवरील कामांसाठी ई 8 निविदा पद्धती अनुसरून जाहीर प्रसिद्धी 
पत्रकांद्वारे निविदा मागवून पुढील कार्यवाही करणे बंधनकारक आहे. उपरोक्त नमूद कार्यपद्धती अवलंबताना 
क्षेत्रीय स्तरावर अडचणी SHAT असल्याची बाब शासनाच्या निदर्शनास आली आहे. ऑगस्ट २०१९ मध्ये 
उद्भवलेल्या पूर परिस्थितीमध्ये TSA भरावा वाहून जाणे, रस्ते/इमारती यांनी क्षती पोहोचणे अशा वेळी 
त्वरेने कामे हाती घेण्यासाठी क्षेत्रीय स्तरावर मर्यादीत अधिकार असल्याने अडचणी उद्भवत असल्याची बाब 
क्षेत्रीय स्तरावरील अधिकाऱ्यांनी शासनाच्या निदर्शनास आणली आहे. यास्तव महाराष्ट्र सार्वजनिक बांधकाम 
नियम पुस्तिका १९८४ मधील परिशिष्ठ ४२ मधील अ.क्र.१९ मध्ये सुधारणा करण्याची आवश्‍यकता निर्माण 
झाली आहे. 


चाळू २०१९-२० या आर्थिक वर्षात, विशेषत: कोल्हापूर व सांगली जिल्हयात झालेल्या अमर्यादित 
अतिवृष्टीमुळे रस्ते व पूल यांना झालेली क्षती Peary आली आहे. शासकीय इमारतींनासुध्दा क्षती 
पोहचल्याची शक्‍यता नाकारता येत नाही. रस्ते, पूल व इमारतींना झालेल्या क्षतीची जनजीवन सुरळीत 
करणेसाठी तात्काळ दुरुस्ती करणे अत्यावश्‍यक आहे. यास्तव क्षेत्रीय अधिका-यांना खालील सुधारीत 
अधिकार प्रदान करण्यात येत आहेत. 


शासन परिपत्रक क्रमांकः विअसु २०१५/प्र.क्र.२१८/डइमा 2 


शासन परिपत्रक :- 


महाराष्ट्र सार्वजनिक बांधकाम नियम पुस्तिका १९८४ मधील परिशिष्ठ ४२ मधील अ.क्र.१९ मध्ये 


खालील सुधारणा करण्यात येत आहे :- 


महाराष्ट्र 
क. सार्वजनिक त ति 
.बां. ee ता रज 
See) 1200) नकार सोपविले 
नियमावली त आ अधिकार = 
परिशिष्ट fer अधिकारांचे ना 3° डं 
ona नियम स्वरुप डक अधिकारी 
अनुक्रमांक died अधिकारी तोती 
परिच्छेद 
क्रमांक 

[a | 2 3 8 4 & 

१९ निवडक नैसर्गिकेई आपत्ती तसेच 
कंत्राटदारांकडून आणीबाणीच्यावेळी जसे की, पूर 
निविदा परिस्थिती; अतिमहत्त्वाच्या व्यक्‍तींच्या 
मागविण्यासंबंधी दौऱ्यासाठी रस्ता सुस्थितीत आणून 
कारणे सुरळीत करणे, इमारती दुरूस्ती करणे 
अभिलेखित यासाठी स्तंभ क्र.(३) (४) (५) मधील 
करून कार्यपध्दती अनुज्ञेय असेल. 
त्यांच्याकडून मुख्य रु.२५० ।टीप :- नैसर्गिक आपत्ती / 
निविदा अभियंता । लक्ष आणीबाणीच्या वेळी किमान तीन 
मागविण्याचा (स्थापत्य/ । पेक्षा दिवसांची निविदा सूचना स्थानिक व 
अधिकार विद्युत) जास्त । राज्य स्तरीय वृत्तपत्रांमध्ये प्रसिद्ध 

करून ऑफ लाईन पद्धतीने कामे हाती 
घेण्यात यावीत. 
अधीक्षक ।रु.२५० । टीप :- नैसर्गिक आपत्ती / 
अभियंता । लक्ष आणीबाणीच्या वेळी किमान तीन 
(स्थापत्य/ ।पर्यंत  । दिवसांची निविदा सूचना स्थानिक व 
विद्युत) राज्य स्तरीय वृत्तपत्रांमध्ये प्रसिद्ध 
करून ऑफ लाईन पद्धतीने कामे हाती 
घेण्यात यावीत. 
कार्यकारी ।रु.३० ।टीप :- नैसर्गिक आपत्ती / 
अभियंता । लक्ष आणीबाणीच्या वेळी ई-निविदा पद्धती 
(स्थापत्य/ । पर्यंत ऐवजी निवडक कंत्राटदारांकडून 
विद्युत) दरपत्रक मागवून सिलेक्ट लिस्ट 


कार्यकारी अभियंता यांनी मंजूर करुन 
कामे हाती घेण्यात यावीत. 


शासन परिपत्रक क्रमांकः विअसु २०१५/प्र.क्र.२१८/इमा 2 


सातारा, कोल्हापूर व सांगली जिल्हयातील रस्ते, पूल, इमारती यांना झालेल्या क्षतीप्रमाणे, अतिवृष्ठी 
झालेल्या इतर विशिष्ठ जिल्हयात अशा स्वरुपाची वस्तुस्थिती असणा-या जिल्हयांतील अतिवृष्टीमुळे 
झालेल्या AAA दुरुस्ती करण्याकरीता वरीलप्रमाणे कार्यप्रणाली दि.१०/०९/२०१९ पर्यंत लागु राहील. 

सदर शासन परिपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आले असून त्याचा संकेताक २०१९०८१४१७१३४६४९१८ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


ढ ढ gitally signed by Sachin Manikrao Ch 
S h ‘al M Nn kr DN: c=IN, o=Governmen\ Of Maharasht! Public Work: 
a C | a | ठे (0 Department, postalCode=400032, st=M 
2.5.4.20=e5 1 dff58ad80dfdae3976edee46d 1bf7934d01469cb4d91697 
6c25305666b613, 


1 jalNumber=40ae84322c80d3e4ea 1b574eb3782ed6cb133b938933 
h IVa € bdf197ed5a1551d8622. 


Date: 2019.08.14 17:24:09 +05'30' 


(सचिन चिवटे) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


१. मा. मुख्यमंत्र्यांचे सचिव/मा.मुख्य सचिव यांचे सहसचिव 

२. मा.मंत्री (सा.बां)/मा.मंत्री (ग्रामविकास व जलसंधारण) यांचे खाजगी सचिव 
३. अ.मु.स (वित्त), वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

४. अ.मु.स (सा.बा)/सचिव (रस्ते)/सचिव (बांधकामे), सा.बां.विभाग, मंत्रालय 
५. अ.मु.स., नगर विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

६. प्रधान सचिव, जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

७. सचिव, ग्रामविकास व जलसंधारण विभाग, मंत्रालय 

८. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र राज्य, मुंबई/नागपूर 

९. महालेखापाल (लेखापरीक्षा), महाराष्ट्र राज्य, मुंबई/नागपूर 
१०.अधिदान व लेखाधिकारी, मुंबई /निवासी लेखा अधिकारी, मुंबई 

११.सर्व मुख्य अभियंते, सा.बां.प्रा.विभाग व (विद्युत) विभाग 

१२.सर्व अधीक्षक अभियंते, सा.बां.मंडळ व (विद्युत) मंडळ 

१३.सर्व अधिकारी व कार्यासन अधिकारी, सा.बां.विभाग, मंत्रालय 
१४.निवडनस्ती (इमारती-२ कार्यासन) 


